१०० खाटांचे महिला रुग्णालय वर्धा येथील 
मुख्य इमारत कामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२१/ आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२२. 


वाचा : 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.:प्रशामा-२०१३/प्र.क्र.२९१/आरोग्य-३ 
दि.२४जून,२०१३ 

अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांचे पत्र क्रमांक 
२५५०/का२(६)/१०० खाटांचे रुग्णालय/२०२१ दि. दिनांक २०.०४.२०२१. 

सहसंचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-६/स््रीरुवर्धा/ १००खाआ 
सुधाप्रमा/१४७२६-२७/२१ दि.०२ सप्टेंबर, २०२१ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.:प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३ दि.०४ 
मार्च,२०२२ 


q 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना : 


हुडको या वित्तीय संस्थेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्य अखत्यारीतील चाळू व नवीन 


रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी कर्ज उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 


नवीन लेखाशिर्षामधून सदर काम करण्याचे विभागाने धोरणा आहे. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-४ 


येथील शासन निर्णय अधिग्रमीत करण्यात येत आहे. १०० खाटांचे महिला रुग्णालय वर्धा येथील मुख्य 


इमारत बांधकामाच्या रु.१४.०० कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना संदर्भिय 


अनुक्रमांक १ अन्व्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर काम चालू असून चालू कामामध्ये 


वाढ झाल्याने रु. २१.२३ कोटीच्या प्राथमिक अंदाजपत्रक आराखडयांना हुडकोच्या कामासाठी उपलब्ध 


करण्यात आलेल्या नवीन लेखाशिर्षामधून सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२१/आरोग्य 3 


झासन निर्णय : 


१०० खाटांचे महिला रुग्णालय वर्धा येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक उप 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग-१, वर्धा यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम. मंडळ चंद्रपूर; मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, वर्धा यांनी 
साक्षांकण केले आहे. 


२. सदर कामाच्या दर सूचीतील फरक बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले स्टील, काँक्रीट, वॉटर 


प्रुफींग मध्ये झालेली वाढ, भिंतीच्या स्टाईल, फ्लोरींग, ग्रेनाईटच्या वापरात झालेली वाढ, बांधकामाची 


जागा, एका पातळीत नसल्याने त्याच्या मागे नाला असल्याने “aT पातळीत झालेली वाढ, तसेच 


सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये लिफ्ट, फायर फायटींग, आणि एअर deka, इ. बाबींच्या वाढीव 


किंमतीमुळे एकूण रु. २१.२३ कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील प्रमाणे 


त्या खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अक्र बाब मूळ प्रशासकीय सुधारीत फरक 
मान्यता प्रशासकीय 
अ. | 9. मूळ बाबी (आकस्मिक खचार्यसह) । १२,९५,१६,६१७ | १४,९९,६०,१४५॥ ७८,८८,७६८ 
६६,४१,३६८ 
९१,१३,३८४ 
६,१९,०६७ 
४४,०७,४१० 
(-)८२,२६,४६९, 
PU] अ १ १२,९५,१६,६१७ | १४,९९,६०,१४५ | २,०४,४३,५२८ 
२. नवीन बाब | | १९७२0 |. 2,03,32,83¢ 
3. भाव वाढ Fe] 9,20,88,028 | 9,20,88,028 
४. हरीत SARA HMA लागणारे ७,००,००० (9,00,000 
शुल्क 
कूण अ २ १२,९५,१६,६१७ | १७,७२,९२,७८३ | ४,७७,७६,१६६ 
ब. |विदयुत ss 
१. मुळ बाबी T08C3.863 | “१०४६१७१७३४ ._____ 55 
२. नवीन बाबी 1 ----|_१,१८,०६,९९४ | १,१८,०६९९४ 
कूण ब १,०४,८३,३८३ | २,२२,९०,३७७ | १,१८,०६९९४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२१/आरोग्य 3 


क. ।पाणीप |. _____- | | oe 
PU क a ees ee) 
PU अ,ब,क. १४,००,००,००० | २१,२३,३२,१८४| ७,२३,३२,१८४ 
अटी व शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
३) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 


खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त१ते ८ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यक्रम प्रमुख 


यांची तसेच आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई यांची राहील. 


४. १०० खाटांचे महिला रुग्णालय वर्धा येथील मुख्य इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- 
एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) 


मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 


भागविण्यात येईल. तसेच कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१२१/आरोग्य 3 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 


सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व वित्त विभगामार्फत दिनांक 


२५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या व्यय अग्रकम समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व सार्वजनिक 


बांधकाम यांची उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २४.०२.२०२२ रोजीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१०५३३९९९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al es h Maharashtra, O = Government 


. Of Maharashtra, OU = Public 
Health 0 rt t 
Kadam Patil क्या. 


+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर 

जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, वर्धा. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. वर्धा. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


